राज्य माहिती आयोग ,अमरावती येथे प्रतिनियुक्तीने 


नियुक्ती 
श्रीमती अश्विनी विलासराव सबाने, निम्नश्रेणी लघुलेखक, 
रोहयो शाखा, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन आदेश क्र. संकिर्ण २०२१/ W.H.48 / सहा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२१ 
वाचा: १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७ / कार्या-१२, 
दिनांक १७.१२.२०१६ 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१० / कार्या-१२, 
दिनांक १६.२.२०१८ 
शासन आदेशा 
संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयान्वये, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित केळे असून प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी अटी व शर्ती आणि नियुक्तीची 
कार्यपध्दती विहित केली आहे. 


२. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार, महसूल व वन विभागाच्या अधिपत्याखालील विभागीय 
आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती या कार्यालयात निमश्रेणी लघुलेखक पदावर कार्यरत असलेल्या 
श्रीमती अश्विनी विलासराव wr, निम्नश्रेणी लघुलेखक, यांच्या सेवा राज्य माहिती आयोग, 
मुख्यालय, १३ वा मजला, नवीन प्रशाकीय इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२ यांच्या अधिपत्याखालील राज्य माहिती आयोग, अमरावती या 
कार्यालयातील निम्नश्रेणी लघुलेखक या पदावर प्रथमत: एका वर्षाच्या कालावधीसाठी खालील अटी 
व शर्तीच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


(अ) श्रीमती अश्विनी विळासराव सबाने, निम्नश्रेणी लघुलेखक ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर 
रुजू होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला तो 
आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्विकारतील त्या तारखेला समाप्त होईल. 


(ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम प्राधिका- 
यास राहील. 


(क) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर नियोक्त्याळा राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेतर 
नियोकक्‍्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिका-याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


शासन आदेश क्रमांकः संकिर्ण २०२१/ W.H.48 / सहा 


ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी 
नोटीस शासनाला/ सक्षम प्राधिका-याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा 
राहील. 


3. प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत संबंधित कर्मचा-यास प्रतिनियुक्ती भत्ता देय असणार नाही. 
म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा....इ) नियम, १९८१ मधीळ नियम ४० (परिशिष्ट दोन) व 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन, वित्त विभागाने प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती 
बाबत सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-६) यांच्याशी सहमतीने ठरवाव्यात. 


४. श्रीमती अश्विनी विलासराव सबाने, निम्नश्रेणी लघुलेखक यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी 
वित्त विभाग व अधिपत्याखालील संबंधित कार्यालय यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 


च. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१११३०१५२८४८६४०७ हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेझानुसार. 
Shwetambari 11111... 


5.4.20=9d7028 1 4ac9e8ff679064b8a4828e6 1 adaa lacd78f420928f8e51 
9122576011 
\donym=490D09740F52BFAA922859817C45AC7FB24C2A8D, 


° ps 
ialNumber=8E3CFF5 145F3538CC2FD3C8534F86EEBOCA96EE4F337F 
AF9D77EFO1A5CC23B6B, cn=Shwetambari Pravin Khad 
D 


2021.11.30 15:30:29 +05'30' 


(श्वे.प्र.खडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 

३. सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, मुंबई 

४. उपसचिव (कार्या-७, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. उपसचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, अमरावती 

६. श्रीमती अश्विनी विलासराव सबाने, निम्नश्रेणी लघुलेखक रोहयो शाखा, विभागीय आयुक्त कार्यालय, 
अमरावती (संबंधित विभागामार्फ़त) 

७. कार्यासन सहा संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


